वर्ष - ११ , अंक - ३८ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 


अधिसूचना 


MALZE 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक कक्ष -२ / भूसं / एसआर -१८ / पंपगृह क्र . २ / पोहोच रस्ता / नरडाणा / 
२०२२. - ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांनी 
खालील परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक २ जून २०२२ 
रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींचा , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक 
आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

66 

" 


आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांना 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर विहित मुदतीत कोणतीही हरकत प्राप्त 
झाली नाही म्हणून यथोचित चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , 
धुळे यांना सादर केलेला आहे . सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता 

भाग १ ( नाव ) २०४ 


( १ ) 


नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( अ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर 
भाग , शिरपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील . 


गट नंबर / 
सर्व्हे नंबर 


१ 


१६१ 
१६२ 

एकूण 


परिशिष्ट 

१ 

जमिनींचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा , मौजे नरडाणा 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


: 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 
२ 

हे . आर 


O १६ 


O १० 


० २६ 


[ पृष्ठे २४ 


पोट 

खराबा 

३ 

हे . आर 


००० 


O 00 


००० 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 

आर 


हे , 


० १६ 


० 


१० 


० २६ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट २ 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचले . - ( १ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ 

( २ ) मा . पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांचे जा.क्र . २४२ / 
२०२२ , दिनांक २ सप्टेंबर २०२२ . 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : सुलवाडे - जामफळ- कनोली उपसा सिंचन 
योजना , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग 
क्रमांक ३ ते पंपगृह क्रमांक २ च्या पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन . 

परिशिष्ट ३ 

विस्थापनाबाबत तपशील 

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील ' निरंक ' आहे . 


परिशिष्ट - ४ 

- 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१८ चे कलम १० क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सुट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ' या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 


प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 
जलज शर्मा , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


धुळे , १२ सप्टेंबर २०२२ . 


आदेश 


क्रमांक डीसी / कार्या - ९ - ब / १ / ६४८० / २०२२ . - ज्याअर्थी , सद्यस्थितीत 
चालू असलेले दहशतवादी हल्ले तसेच प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना 
यांचे कार्यप्रक्रियेवर लक्ष ठेवताना प्रतिबंध करून त्यांचेविरुद्ध कार्यवाही 
करणे आवश्यक आहे , असे पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी 
दिनांक २ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे . 


सदर पत्रात नमूद कृती केलेमुळे सार्वजनिक शांतता अबाधित 
ठेवता येईल याबाबत माझी खात्री झाली आहे . तसेच फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ नुसार निर्देश देणे आवश्यक आहे 
व सर्व नागरिकांनी खालील नमूद कृतीचे पालन करणेस पुरेसे कारण 
आहे . 


त्याअर्थी , जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता बिघडू नये म्हणून तसेच 
दंगलीस प्रतिबंध होईल याकरिता खालील नमूद कारणास्तव सुरक्षेच्या 
दृष्टिकोनातून अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या हद्दीत 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४ नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , जिल्हादंडाधिकारी , 
अहमदनगर खालील कृतीचे पालन करणेस सर्व व्यक्तींना दिनांक ६ 
सप्टेंबर २०२२ या तारखेपासून आदेश प्रसारित करत आहे . 


( १ ) अहमदनगर जिल्ह्यातील घरमालकांनी , घर भाडेकरूंना भाड्याने 
घर देताना भाडेकरूबाबतची सर्व सविस्तर माहिती घेऊन त्यांचे 
ओळखपत्र ( उदा . आधारकार्ड , पॅनकार्ड , वाहनचालक परवाना , शासकीय 
ओळखपत्र ) फोटोंसह स्थानिक पोलीस स्टेशनला द्यावी व अहमदनगर 
पोलीस दलाच्या ahmednagardistpolice.gov.in या वेबसाईटवर 
सर्व माहिती भरावी . 


( २ ) अहमदनगर जिल्ह्यातील लॉज मालकांनी आपणाकडे येणारे 
सर्व प्रवाशांची माहिती ओळखपत्रासहित ( उदा . आधारकार्ड , पॅनकार्ड , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 
ते 


वाहनचालक परवाना , शासकीय ओळखपत्र ) संपूर्ण पत्ता , मोबाईल 
नंबर घेऊन त्यांची सविस्तर नोंद व सही विहित नमुन्यातील रजिस्टरला 
घेऊनच प्रवाशांना लॉजमध्ये प्रवेश द्यावा . तसेच प्रवाशांची घेण्यात 
आलेली सर्व माहिती रेकॉर्ड २ वर्षांपर्यंत जतन करून ठेवावे . 


( ३ ) सायबर कॅफे चालक / मालक यांनी येणारे ग्राहक महिला / 
पुरुष यांचे ओळखत्र ( उदा . आधार कार्ड , पॅनकार्ड , वाहनचालक 
परवाना , शासकीय ओळखपत्र ) घेऊन प्रवेश द्यावा . इंटरनेट वापरलेल्या 
कालावधीची नोंद घ्यावी . एखाद्या संशयित व्यक्तिस इंटरनेट वापरासाठी 
देऊ नये . इंटरनेटचा वापर करणारे आक्षेपार्ह वेबसाईटवर सर्च 
करतात अगर कसे याबाबत सायबर चालकांनी लक्ष ठेवावे . तसेच 
एखादी आक्षेपार्ह वेबसाईटसुद्धा वापरण्यास / आक्षेपार्ह मजकूर टाकण्यास 
वेबसाईट वापर करू देऊ नये . 


( ४ ) मोबाईल सिमकार्ड विक्रेत्यांनी , मोबाईल सिमकार्ड विक्री 
करतेवेळी सिमकार्डधारकाचे ओळखपत्र ( उदा . आधारकार्ड , पॅनकार्ड , 
वाहनचालक परवाना , शासकीय ओळखपत्र ) व फोटो घेऊन सिमकार्ड 
घेणारा तोच आहे किंवा कसे याची खात्री करावी व आपले विहित 
नमुन्यातील रजिस्टरवर त्याचा फोटो चिटकवून त्याची इत्यंभूत माहिती 
नोंदवावी . जेणेकरून सिमकार्डचा दुरुपयोग होणार नाही . यापूर्वी ज्या 
व्यक्तिचे नावाचे सिमकार्ड आहे त्याच्या संमतीशिवाय इतर अनोळखी 
व्यक्ती सिमकार्ड वापरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे असे प्रकार 
वितरकांनी दक्षता घ्यावी . 


घडू 


नये म्हणून 


( ५ ) प्रिंटिंग प्रेस , ऑफसेट चालकांनी आपणाकडे धार्मिक मजकूर 
छापतेवेळी माहिती प्रकाशित करणाऱ्या व्यक्तीचे ओळखपत्र ( उदा . 
आधारकार्ड , पॅनकार्ड , वाहनचालक परवाना , शासकीय ओळखपत्र ) 
आवश्यक घ्यावे . त्यात काही आक्षेपार्ह मजकूर छापला जाणार नाही 
याची काळजी घ्यावी . प्रेसमध्ये छापले जाणारे सर्वच निमंत्रणपत्रिका , 
पाम्प्लेट , बॅनर , भिंत्तीपत्रक इत्यादी प्रेसचे ठळक नाव छापून मोबाईल 
नंबर दर्शवावा . 


( ६ ) विस्फोटक गोदाम परवानाधारकांनी विस्फोटक / ज्वलनशील 
साठा ठेवणे , विक्री / खरेदी करणे इत्यादी ठिकाणी नेहमी विस्फोटक 


वस्तू सुरक्षित ठेवण्याची काळजी घ्यावी . देवाण - घेवाण / खरेदी - विक्री 
करताना योग्य ते कायदेशीर नियम अटी व शर्तीचे पालन करावे . 
व्यवहार झालेल्या व्यक्तींचा ओळख तपशील घ्यावा व अभिलेख 
अद्यावत ठेवावे . सदर ठिकाणी पोलीस प्रशासनामार्फत वेळोवेळी 
तपासणी करावी . 


( ७ ) भंगार विक्रीतील मोटारसायकलच्या वस्तू व इतर वस्तू याचा 
उपयोग देशविघातक घातक कृत्ये करणेसाठी केल्याचे दिसून आले 
आहे . त्याअनुषंगाने भंगार खरेदी - विक्री करणारे दुकानमालक व 
चालक यांनी माल विकत घेताना व विक्री करताना संबंधित व्यक्तींचे 
ओळखपत्र ( उदा . आधारकार्ड , पॅनकार्ड , वाहनचालक परवाना , शासकीय 
ओळखपत्र ) पत्ता , मोबाईल नंबरसह सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून विहित 
नमुन्यातील रजिस्टर ठेवून त्यावर नोंद घेण्यात यावी . तसेच पोलीस 
प्रशासनामार्फत वेळोवळी तपासणी करतेवेळी सदर अभिलेख उपलब्ध 


करावा . 


( ८ ) जुने वाहन खरेदी - विक्री करणाऱ्या दुकानदार चालक / मालक 
यांनी नमूद वाहन विक्री करणारा व खरेदी करणारे व्यक्तींची माहिती 
ओळखपत्र ( उदा . आधारकार्ड , पॅनकार्ड , वाहनचालक परवाना , शासकीय 
ओळखपत्र ) पत्ता , मोबाईल नंबरसह विहित रजिस्टरला घेऊन ती 
खरेदी - विक्री करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटवूनच मोटारवाहन 
अधिनियमप्रमाणे योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी . 


( ९ ) सदरचा आदेश निर्गमित झालेपासून दोन महिन्यांच्या 
कालावधीकरिता अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


अहमदनगर , ५ सप्टेंबर २०२२ . 


डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , 
जिल्हादंडाधिकारी , 


अहमदनगर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

प्रशासक , शहादा नगरपरिषद यांजकडून 
जाहीर सूचना 

शहादा नगरपालिका , शहादा , जिल्हा नंदुरबार 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये विकास योजना शहादा ( वाढीव हद्द ) मध्ये भागशः फेरबदल करणे . 
क्रमांक शनपा / नगररचना / १२०८/२०२२ - ज्याअर्थी , विकास योजना , शहादा ( वाढीव हद्द ) ( वगळलेल्या भागाची ) ही महाराष्ट्र शासन नगर 
विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१००३ / ३८७ / प्र.क्र .४ / ०५ ( भाग -२ ) / नवि - ९ मंत्रालय , मुंबई - ४०००३२ , दिनांक २५ जुलै २००६ अन्वये 
मंजूर झालेली असून ती दिनांक ११ सप्टेंबर २००६ पासून अंमलात आलेली आहे . 


४ 


आणि ज्याअर्थी उक्त मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये खालील नमूद 
केलेप्रमाणे फेरबदल करणेस शहादा नगरपरिषद मे . प्रशासकीय सभेने ६ सप्टेंबर २०२२ रोजी मान्यता दिलेली आहे . 

प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा तक्ता 


अ.नं. 


१ 


१ 


सि.स.नं. 


मलोणी 

शिवारातील 
स.नं. ८२/१/२ . 


क्षेत्र 
( चौ . मी . ) 


३ 

१ हे . ३४ आर . 
व पोट - खराबा 
० हे . १ ९ आर . 
एकूण १ हे . ५३ आर . 


शहादा , १६ सप्टेंबर २०२२ . 


मंजूर 
विकास 


योजनेतील 

उपयोग 

४ 


ना- विकास 
भाग . 


कलम ३७ 
अन्वये 

करावयाचा 

बदल 
५ 


रहिवास 
विषयक 
कारणासाठी , 


न . पा . ठराव 

क्रमांक व 
दिनांक 


६ 

ठराव क्रमांक ३ , 
दिनांक 

६ सप्टेंबर २०२२ . 


फेरबदल करावयाचे 


कारण 


७ 

विकास योजना शहादा 
( वाढीव हद्द ) 

( वगळलेल्या भागाची ) 

यात मलोणी शिवारातील 
स.नं. ८२/१/२ हे क्षेत्र 
हिरव्या पटट्याने दर्शाविणेत 
आलेले आहे . सदर भूखंडास 
लागून रहिवास प्रयोजनासाठी 
भूमी अभिन्यास मंजूर झालेले 
आहेत . सबब सदरचे क्षेत्र 
रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट 
करणेकामी नगरपालिका 
सभेने ठराव क्रमांक ०३ व 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ 
अन्वये पारित केला आहे . 


वरीलप्रमाणे फेरबदलाची माहिती दर्शविणारा नकाशा , नगरपरिषद , नगररचनाकार यांचे कार्यालय , प्रशासकीय इमारत , पहिला माळा , 
नगरपरिषद यांचे कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांचे अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये मंजूर विकास योजनेतील ( वाढीव हद्द ) वर नमूद केल्याप्रमाणे 
फेरबदला संदर्भात कोणाच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचा तारखेपासून १ 
महिन्याच्या मुदतीचे आत लेखी स्वरूपात मुख्याधिकारी , शहादा नगरपरिषद , शहादा यांचेकडेस सादर करावे . म्हणजे प्रस्ताव शासनास मंजुरीकरिता 
सादर करतेवेळी त्याचा विचार करता येईल . 


चेतन गिरासे , 
प्रशासक , 

शहादा नगरपरिषद , शहादा , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 
ते 

BY ADMINISTRATOR , SHAHADA MUNICIPAL COUNCIL 
NOTICE 


Shahada Municipal Council , Shahada , District Nandurbar 

Modifications to the part of land of sanctioned Development plan of Shahada Town ( Additional Area New 
Municipal Limit ) under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


No. SMC / TP / 1208 / 2022.- Whereas the Development Plan of the Shahada Town ( Additional Area 
New Municipal Limit ) has been sanctioned by the State Government under the provisions of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 under it's Resolution No. TPS - 1003 / 387 / PK - 4 / 05 ( Part II ) / UD - 9 , 
Mantralaya , Mumbai dated 25th July 2006 and the same has been come into force with effect from 11th 
September 2006 


and as such the Shahada Municipal Council , Shahada vide it's Resolution on dated 6th September 
2022 has decided to make the following modification in the existing Development Plan under Section 37 of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

Statement Showing Proposed Modification 

Sanctioned 
D.P.Purpose 


Sr. No. 


1 

1 . 


C.T.S. No./ 
Survey No. 


2 

S.No. 
82/1/2 
of Maloni 
Shivar . 


Area 

in Sq.mtrs . 


3 

1 Hect . 
34 Aar 
and Pot 


Kharaba 

0 Hect . 
19 Aar . 

Total 


1 Hect . 
53 Aar . 


4 

Green Zone 
No - Develop 
Zone . 


Modification 
under 
Section 37 


Shahada , 16th September 2022 . 


5 

Residential 
Zone . 


S.M.C. 

Resolution 

No. and 

Date 
6 


५ 


Resolution 
No. 03 , 
Date 6th 
September 
2022 . 


Reason for 
Change 


7 

As the adjoining 
land of S. No. 82/1/2 
of Maloni Shivar are 
converted into 
Residential Zone and 
therefore no need to 
keep the above 
S. No. in Green 
Zone . Hence the 
reserved Green 
Zone is deleted and 
added in Residential 
Zone . For this 
Modification the 


S.M.C. Passed it's 

Resolution No. 3 , 
dated 6th 
September 2022 . 


The Map Showing the above Modification is kept open within the office hours for inspection in the 
office of Municipal Town Planner at first floor of Shahada Municipal Council , Shahada , District Nandurbar . 


In the provision of Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , hereby 
notified that any person having an objections / suggestions in respect of the said proposed Modification to 
the Development Plan ( Additional Area New Municipal Limit ) may communicate the same in writing to the 
Chief Officer , Shahada Municipal Council , Shahada within the limit of one month from the date of publication 
of this Notice in Maharashtra Government Gazette , so that it can be considered before submitting the 
above proposal for getting sanction from the Government . 


CHETAN GIRASE , 
Administrator , 


Shahada Municipal Council , 

Shahada . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

Order 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 3116 / 2022.- Earned Leave for 
four ( 4 ) days with effect from 19th April 2022 to 
22nd April 2022 suffixed 4th Saturday and 
Sunday falling on 23rd April 2022 and 24th April 
2022 is hereby granted to Smt . A. A. Pandule , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . N. N. Dhend , 7th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
19th April 2022 to 22nd April 2022 . 

Nashik , 27th April 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 3117 / 2022.- Earned Leave for 
four ( 4 ) days with effect from 25th April 2022 to 
27th April 2022 prefixed 4th Saturday and 
Sunday falling on 23rd April 2022 and 24th April 
2022 with permission to leave headquarters is 
hereby granted to Shri . S. S. Jahagirdar , Civil 
Judge , Senior Division , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. B. Kale , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 22nd 
April 2022 to 28th April 2022 before office hours . 

Nashik , 27th April 2022 . 


No. EST / Leave / 3118 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 2nd May 2022 to 
4th May 2022 prefixed Sunday falling on 1st May 
2022 with permission to leave headquarters is 
hereby granted to Shri . T. N. Quadri , 6th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . P. A. Patil , 7th Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 30th 
April 2022 after office hours to 5th May 2022 
before office hours . 

Nashik , 27th April 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 3119 / 2022.- Earned Leave for 
four ( 4 ) days with effect from 25th April 2022 to 
28th April 2022 prefixed 4th Saturday and 
Sunday falling on 23rd April 2022 and 24th April 
2022 with permission to leave headquarters is 
hereby granted to Smt . Y. D. Boravke , Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. B. Kale , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 22nd 
April 2022 after office hours to 29th April 2022 
before office hours . 

Nashik , 27th April 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 
ते 

Order 

Order 


No. EST / Leave / 3115 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for Nine ( 9 ) days with effect 
from 23rd March 2022 to 31st March 2022 and 
Earned Leave for Sixteen days ( 16 ) days with 
effect from 1st April 2022 to 16th April 2022 
suffixed Sunday falling on 17th April 2022 is 
hereby granted to Smt . S. N. Shetty , 2nd Civil 
Judge , Senior Division , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. P. Bhavsar , Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
23rd March 2022 to 16th April 2022 . 

Nashik , 27th April 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 3295 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for Fourteen ( 14 ) days with effect 
from 4th April 2022 to 17th April 2022 and 
Commuted Leave for Ten ( 10 ) days with effect 
from 18th April 2022 to 27th April 2022 prefixed 
holiday and Sunday falling on 2nd April 2022 and 
3rd April 2022 with permission to leave 
headquarters is hereby granted to Shri . P. D. 
Digraskar , Extra Joint District Judge and 
Additional Sessions Judge , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . R. G. Waghmare , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Niphad with effect from 1st April 2022 after office 
hours to 28th April 2022 before office hours . 

Nashik , 4th May 2022 . 


No. EST / Leave / 3296 / 2022.- Earned Leave for 
Ten ( 10 ) days with effect from 28th April 2022 to 
7th May 2022 suffixed Sunday falling on 8th May 
2022 with permission to leave headquarters is 
hereby granted to Smt . S. N. Shetty , 2nd Civil 
Judge , Senior Division , Malegaon . 


( 9 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. P. Bhavsar , Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
28th April 2022 before office hours to 9th May 
2022 before office hours . 

Nashik , 5th May 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 3297 / 2022.- Earned Leave for 
Three ( 3 ) days with effect from 9th May 2022 to 
11th May 2022 prefixed Sunday falling on 8th 
May 2022 with permission to leave headquarters 
is hereby granted to Shri . R. R. Rathi , District 
Judge - 5 and Additional Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. H. Shaikh , District 
Judge - 6 and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 8th May 2022 before office hours 
to 12th May 2022 before office hours . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 9th May 2022 . 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

Order 

DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 3124 / 2022.- Earned Leave for 
Three ( 3 ) days with effect from 27th April 2022 
to 29th April 2022 is hereby granted to Shri . D. 
D. Karve , Judicial Magistrate , First Class ( M.V. ) , 
Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. S. Deshmukh , Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect 
from 27th April 2022 to 29th April 2022 . 
Nashik , 29th April 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 3106 / 2022.- Earned Leave for 
Three ( 3 ) days with effect from 20th April 2022 
to 22nd April 2022 suffixed 4th Saturday and 
Sunday falling on 23rd April 2022 and 24th April 
2022 is hereby granted to Smt . P. A. Rajput , 7th 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . A. S. Deshmukh , 2nd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
19th April 2022 after office hours to 25th April 
2022 before office hours . 

Nashik , 27th April 2022 . 


No. EST / Leave / 3108 / 2022.- Earned Leave for 
Three ( 3 ) days with effect from 6th April 2022 to 
8th April 2022 suffixed 2nd Saturday and Sunday 
falling on 9th April 2022 and 10th April 2022 is 
hereby granted to Shri . N. R. Bhalgat , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . N. N. Dhend , 7th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , First Class , Malegaon with 
effect from 6th April 2022 to 8th April 2022 . 
Nashik , 27th April 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 3109 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for Four ( 4 ) days with effect from 
19th April 2022 to 22nd April 2022 suffixed 4th 
Saturday and Sunday falling on 23rd April 2022 
and 24th April 2022 with permission to leave 
headquarters is hereby granted to Shri . D. S. 
Jadhav , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Sinnar . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . A. C. Joshi , Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Sinnar with effect from 18th April 2022 
after office hours to 25th April 2022 before office 
hours . 

Nashik , 27th April 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 
ते 

Order 


No. EST / Leave / 3110 / 2022.- Earned Leave for 
Four ( 4 ) days with effect from 19th April 2022 to 
22nd April 2022 suffixed 4th Saturday and 
Sunday falling on 23rd April 2022 and 24th April 
2022 is hereby granted to Shri . D. D. Karve , 
Judicial Magistrate , First Class ( M.V. ) , Nashik 
Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. S. Borale , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik Road with effect from 18th 
April 2022 after office hours to 25th April 2022 
before office hours . 

Nashik , 27th April 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 3253 / 2022.- Ex post facto Half 
Pay Leave for Two ( 2 ) days with effect from 29th 
April 2022 to 30th April 2022 suffixed holiday 
falling on 1st May 2022 is hereby granted to Smt . 
P. S. Mali , 6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. D. Joshi , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik on 29th April 
2022 ( First Session ) with Smt . P. A. Rajput , 7th 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magaistrate , First Class , Nashik from 29th April 
2022 ( Second Session ) to 30th April 2022 after 
office hours . 

Nashik , 5th May 2022 . 


Order 

No. EST / Leave / 3256 / 2022.- In partial 
modification in this office order under reference . 
The District Judge - 1 and Additional Sessions 


Judge , Nashik is pleased to pass the following 
order . 


९ 


Ex post facto Earned Leave for Four ( 4 ) days 
with effect from 19th April 2022 to 22nd April 
2022 suffixed 4th Saturday and Sunday falling on 
23rd April 2022 and 24th April 2022 with 
permission to leave headquarters is hereby 
granted to Shri . D. S. Jadhav , Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Sinnar . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . C. V. Shirsat , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magaistrate , 
First Class , Sinnar with effect from 18th April 
2022 after office hours to 25th April 2022 before 
office hours . 

Nashik , 27th April 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 3257 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for Four ( 4 ) days with effect 
from 16th April 2022 to 19th April 2022 prefixed 
holidays falling on 14th April 2022 and 15th April 
2022 with permission to leave headquarters is 
hereby granted to Smt . P. N. Gosavi , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. W. Ugale , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad on 16th April 2022 
before office hours to 19th April 2022 after office 
hours . 


VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 5th May 2022 . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

Order 

By // c . PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 3375 / 2022.- Ex post facto Half 
Pay Leave for Two ( 2 ) days with effect from 9th 
May 2022 to 10th May 2022 prefixed Sunday 
falling on 8th May 2022 is hereby granted to Shri . 
S. S. Jahagirdar ,, Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. B. Kale , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad with effect from 7th 
May 2022 after office hours to 11th May 2022 
before office hours . 

Nashik , 12th May 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 3376 / 2022.- Extended Earned 
Leave for One ( 1 ) day with effect from 12th May 
2022 prefixed Earned Leave from 9th May 2022 
to 11th May 2022 is hereby granted to Shri . 
R. R. Rathi , Distrtict Judge - 5 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. H. Shaikh , Distrtict 
Judge - 6 and Additional Sessions Judge , Nashik 
on 12th May 2022 . 

Nashik , 12th May 2022 . 


No. EST / Leave / 3377 / 2022.- Earned Leave for 
Three ( 3 ) days with effect from 17th May 2022 
to 19th May 2022 prefixed 2nd Saturday , Sunday 
and holidays falling from 14th May 2022 to 16th 
May 2022 with permission to leave headquarters 
is hereby granted to Shri . V. S. Kulkarni , Distrtict 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. B. Bahalkar , Distrtict 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon with effect from 17th May 2022 before 
office hours to 20th May 2022 before office 
hours alongwith charge of Smt . M. V. Bhatia , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik ( For MCOC ) with Shri . V. P. Desai , 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 17th May 2022 before 
office hours to 20th May 2022 before office 
hours ( For other than MCOC ) . 

Nashik , 13th May 2022 . 


Order 


No. EST / Leave / 3378 / 2022.- Earned Leave for 
Three ( 3 ) days with effect from 17th May 2022 
to 19th May 2022 prefixed holiday falling on 16th 
May 2022 with permission to leave headquarters 
is hereby granted to Shri . D. D. Kurulkar , 
Distrtict Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. B. Bahalkar , Distrtict 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon with effect from 15th May 2022 after 
remand work to 20th May 2022 before office 
hours . 

Nashik , 13th May 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 
ते 

Order 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


No. EST / Leave / 3410 / 2022.- Ex post facto 
Commuted Leave for Eleven ( 11 ) days with 
effect from 25th April 2022 to 6th May 2022 
prefixed 4th Saturday and Sunday falling on 23rd 
April 2022 and 24th April 2022 is hereby granted 
to Shri . U. L. Pathak , 3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Malegaon . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Nimse , 4th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
25th April 2022 to 30th April 2022 and 4th May 
2022 and 5th May 2022 with Smt . A. A. Pandule , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon 
with effect from 1st May 2022 to 3rd May 2022 . 


Nashik , 13th May 2022 . 


VIKAS S. KULKARNI , 
I / c . Principal District and 
Sessions Judge , Nashik . 


BY // c . DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 3204 / 2022.- Ex Post facto 
Commuted Leave for Three ( 3 ) days with effect 
from 26th April 2022 to 28th April 2022 is hereby 
granted to Shri . M. S. Borale , Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik Road . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. S. Deshmukh , Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect 
from 26th April 2022 to 28th April 2022 . 

Nashik , 30th April 2022 . 


Order 


99 


No. EST / Leave / 3205 / 2022.- Extended Earned 
Leave for Eleven ( 11 ) days with effect from 30th 
April 2022 to 10th May 2022 ( Except Lokadalat 
on 7th May 2022 ) prefixed Earned Leave from 
27th April 2022 to 29th April 2022 is hereby 
granted to Shri . D. D. Karve , Judicial Magistrate , 
First Class ( M.V. ) , Nashik Road . 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. S. Borale , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik Road with effect from 30th 
April 2022 to 10th May 2022 ( Except Lokadalat 
on 7th May 2022 ) . 


MRIDULA V. BHATIA , 
// c . District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 30th April 2022 . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक 
२१ सप्टेंबर २००७ 


वाचले : ( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६ ९ ७ / सीआर -४ / 
१३- सी , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 


( ४ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 
२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 


( ५ ) 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ / जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी / 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 


( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक / पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 
१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 
फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

( ८ ) 

सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक अप्रदा -५१ ९ / प्र.क्र .५ ९ / १३ - स , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ . 

( ९ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव यांचा दिनांक १० मार्च २०२२ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव 
( प्राप्त दिनांक १६ मार्च २०२२ ) . 


आदेश 

क्रमांक विकास -२ / श्री दादासाहेब गजमल को - ऑप . बँक , पाचोरा / क . १५६ / अधिकार / १६८ ९ / २०२२ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 

चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , संतोष बिडवई , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव 
या आदेशान्वये श्री दादासाहेब गजमल को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव या बँकेचे खालील तक्त्यात 
दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून ] 
( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२३ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 

( १ ) 


( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 

संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे 
कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 
तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 
ते 

( ७ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ८ ) 

वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 
अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 


१३ 


( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 
ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 


( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , संस्थेचे 
अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा काम / कलम १५६ / 
२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 


( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / 
१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , श्री दादासाहेब गजमल को 
ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसारच वसुलीची कार्यवाही 
करावी . 


( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर 
त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात 
येणार नाही . 


( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 
वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) 
या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ / जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 


( I ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसांत कायदा , कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

( II ) 

मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 
नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 
सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 
यावी . 


अ . क्र . 

१ 


१ 


( III ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 
करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुऱ्या तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर ) बोजे नोंद करावेत , 
सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी . 


( IV ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / 
सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 
संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 


( V ) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 
थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 


( VI ) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 
बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदींनुसार 
कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून 
कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 


( VII ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 
पूर्ण नस्ती बँकेस परत करून पोहोच घ्यावी . 


( १३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 
संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईस ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 
सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 


( १४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व 
निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 

परिशिष्ट 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 

२ 

श्री . राजेंद्र मधुकर पाटील 


जळगाव , १ ९ एप्रिल २०२२ . 


हुद्दा 

३ 


विक्री व वुसली अधिकारी , 

श्री . दादासाहेब गजमल को - ऑप . बँक 


लिमिटेड , पाचोरा , तालुका पाचोरा , 

जिल्हा जळगाव . 


शक्तीचा वापर 

४ 

विक्री व वसुली 
अधिकारी . 


कार्यक्षेत्र 

५ 


बँकेच्या मंजूर उपविधीतील 
कार्यक्षेत्राप्रमाणे 

जळगाव जिल्हा . 


संतोष बिडवई , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ १५ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 

( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी -२०० ९ / प्र.क्र . १४१ / 
का - तीन , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , दिनांक 
२२ ऑक्टोबर 

२०१० . 


वाचा. 


( २ ) श्री . गणेश अं . घुले , न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
लोहमार्ग न्यायालय , मनमाड यांचा जा.क्र . २३२ / 
२०२२ , दिनांक १० मे २०२२ रोजीचा अर्ज . 

आदेश 

क्रमांक आस्था / ३४६० / २०२२ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


श्री . गणेश अं . घुले , न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , लोहमार्ग 
न्यायालय , मनमाड यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार 
( ३० ) तीस दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १७ मे २०२२ ते दिनांक 
१५ जून २०२२ फक्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल 
२०२० ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित 
रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . गणेश अं . घुले , न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , लोहमार्ग न्यायालय , मनमाड यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


नाशिक , ११ मे २०२२ . 


वाचा . 


विकास एस . कुलकर्णी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी -२०० ९ / प्र.क्र . १४१ / 
का - तीन , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर 

२०१० . 


— 


( २ ) श्री . ए . के . देशमुख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
मालेगाव यांचा जा.क्र . १८८० / २०२२ , दिनांक २५ 
एप्रिल २०२२ रोजीचा अर्ज . 


क्रमांक आस्था / ३४६१ / २०२२ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


श्री . ए . के . देशमुख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव यांना संदर्भिय शासन 
निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) तीस दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २६ एप्रिल २०२२ ते दिनांक २५ मे २०२२ फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ 
या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . ए . के . देशमुख , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव 
यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


नाशिक , ११ मे २०२२ . 


अभय सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


आदेश 

क्रमांक बी -१ / २३०८ / सन २०२२ . - श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२६ एप्रिल २०२२ ते दिनांक २७ एप्रिल २०२२ पावेतो अशा एकूण 
२ दिवस भोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश 
२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला 
होता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रुजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश 
२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


१६ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 

धुळे , २८ एप्रिल २०२२ 


आदेश 


क्रमांक बी- १/२५२३ / सन २०२२. - श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
४ मे २०२२ ते दिनांक ६ मे २०२२ पावेतो अशा एकूण ३ दिवस 
उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते . 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . विलास वसंतराव गायकवाड , जिल्हा 
न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला होता . 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
सादर केलेले आहे . 


धुळे , १२ मे २०२२ . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी -२०० ९ / प्र.क्र . १४१ / 
का - तीन , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर 

२०१० . 


वाचा . 


मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
धुळे . 


( २ ) श्री . एस . टी . त्रिपाठी , जिल्हा न्यायाधीश - ७ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचा जा . क्रमांक 
१७ ९ / २०२२ , दिनांक १३ मे २०२२ रोजीचा अर्ज . 

आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा / ३५२ ९ / २०२२ - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


श्री . एस . टी . त्रिपाठी , जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार 
( ३० ) तीस दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक 
३० एप्रिल २०२२ फक्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल 
२०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित 
रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 

१ 


सदर आदेशाची नोंद श्री . एस . टी . त्रिपाठी , जिल्हा न्यायाधीश 
७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी . 


नाशिक , १७ मे २०२२ . 


विकास एस . कुलकर्णी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक . 


विलोपित आदेश 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 
वाचावे .-- ( १ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / 
जळगाव / सहकार / दूध उत्पा संस्था / मध्यंतरीय आदेश / 
१ ९ ० / २०२२ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ . 


( २ ) चेअरमन / सचिव , बंधुप्रेम दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , कानळखा , तालुका जळगाव , जिल्हा 
जळगाव यांचेकडील दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी 
दाखल केलेला खुलासा व निवडणूक फाईल , 

विलोपित आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / विलो.आदेश / दू.उत्पा.सं / ६ ९ ६ / 
सन २०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
वर नमूद बंधुप्रेम दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , कानळख , 
तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात 
येत असल्याबाबतचा वाचावे क्रमांक १ नुसार पारीत केलेला मध्यंतरीय 
आदेश या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / जळगाव / 
सहकार / दूध उत्पा संस्था / मध्यंतरीय आदेश / १ ९ ० / २०२२ , दिनांक ३ 
फेब्रुवारी २०२२ हा विलोपित ( रद्द ) करण्यात येत आहे . 


सदरचे आदेश आज दिनांक ९ मे २०२२ रोजी माझे शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


जळगाव , ९ 


मे २०२२ . 


वाचावे . -- ( १ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / 
जळगाव / सहकार / दुध उत्पा संस्था / मध्यंतरीय आदेश / 
१ ९ ४ / २०२२ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ . 


( २ ) चेअरमन / सचिव , मुक्ताई दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , शेवगे खु . , तालुका बोदवड , जिल्हा 
जळगाव यांचेकडील दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी 
दाखल केलेला खुलासा . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / विलो.आदेश / दूउत्पासं / ७०१ / 
सन २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
वर नमूद मुक्ताई दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , शेवगे 
खु . , तालुका बोदवड , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात 
घेण्यात येत असल्याबाबतचा वाचावे क्रमांक १ नुसार पारीत केलेला 
मध्यंतरीय आदेश या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . 
जिदुविअ / जळगाव / सहकार / दूध उत्पा संस्था / मध्यंतरीय आदेश / १ ९ ४ / 
२०२२ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ हा विलोपित ( रद्द ) करण्यात 
येत आहे . 


सदरचे आदेश आज दिनांक ९ मे २०२२ रोजी माझे शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


जळगाव , ९ 


मे 


१७ 


२०२२ . 


आदेश 

क्रमांक जेजीए / जेमएमएनआर / एजीआर / ( ओ ) / ( डी ) / ३३० / सन २०२२ 
- मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अधिसूचित करतात की , जय भवानी दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , शहापूर , तालुका जामनेर , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था 
असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेएमएनआर / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३३० / २०२२ असा आहे व नोंदणी दिनांक १ ९ मे २०२२ ही 
आहे . 


जळगाव , १ ९ मे २०२२ . 


रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


१८ 


Order 

No. HKW / E.L. & M.L./6713/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Sr. Name and Designation of 
No. Judicial Officers 


1 


1 


2 


3 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


LO 


5 


2 


Shri . A. P. Diwan , 
15th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . U. P. Devarshi , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . S. M. Waghmare , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Sangamner . 


Shri . P. D. Deore , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


Smt . S. V. More , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 


Nature and Period of Leave 


3 


Earned Leave from 17th May 2022 
to 19th May 2022 prefixing holidays 
on 14th May 2022 to 16th May 2022 
with permission to leave headquarter 
from 13th May 2022 after office 
hours to 20th May 2022 before office 
hours . 


Earned Leave from 17th May 2022 
to 19th May 2022 prefixing holidays 
on 14th May 2022 to 16th May 2022 
with permission to leave headquarter 
from 13th May 2022 after office 
hours to 20th May 2022 before office 
hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
29th April 2022 to 2nd May 2022 
suffixing holiday on 3rd May 2022 . 


Earned Leave from 4th May 2022 
to 5th May 2022 prefixing holidays 
on 3rd May 2022 with permission 
to leave headquarter from 2nd May 
2022 after office hours to 6th May 
2022 before office hours . 


Earned Leave from 9th May 2022 
to 11th May 2022 prefixing holidays 
on 8th May 2022 with permission to 
leave headquarter from 7th May 
2022 after office hours to 12th May 
2022 before office hours . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 
4 


Smt . T. M. Nirale , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . T. M. Nirale , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. D. Deore , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


Smt . M. M. Gangurde , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


Shri . N. K. Kharade , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ १ ९ 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Ahmednagar , 17th May 2022 . 


Sr. 
No. 


No. HKW / E.L. & M.L./7038/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


1 


1 


2 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Smt . N. K. Nagargoje , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Smt . S. Y. Shaikh , 

7th Joint Civil Judge , 

Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 

Class , Ahmednagar . 


BHUJANG M. PATIL , 

// c . District Jude - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


Order 


Ahmednagar , 30th May 2022 . 


Nature and Period of Leave 


3 


Earned Leave from 24th May 2022 
to 27th May 2022 suffixing holidays 
on 28th May 2022 to 29th May 2022 
with permission to leave headquarter 
from 23rd May 2022 after office 
hours to 30th May 2022 before office 
hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
18th May 2022 to 19th May 2022 . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 
4 


Smt . V. C. Deshpande , 
17th Joint Civil Judge , 

Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Smt . N. K. Nagargoje , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


MILIND V. KURTADIKAR , 

District Jude - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
सुधारित आदेश 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ एप्रिल २०२२ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत केला आहे . 

क्रमांक आस्था / क . २१ / रोहीले आदि सेवा / नोंदणी रद्द / सुधा . आदेश / 
७६३ / सन २०२२. – मी , अर्चना सौंदाणे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ईगतपुरी , जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
रोहीले आदिवासी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , रोहीले , तालुका 
त्र्यंबकेश्वर , जिल्हा नाशिक ( अवसायनात ) या संस्थेवर कस्टोडियन 
म्हणून श्री . बाळासाहेब जाधव तत्कालीन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ईगतपुरी , जिल्हा नाशिक यांची नियुक्ती करण्यात आलेली 
होती . ते शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले असल्याने सदर 
आदेशात अंशत : बदल करण्यात येऊन त्यांचेऐवजी श्री . मिलींद 
परदेशी , सहकार अधिकारी , श्रेणी - १ अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ईगतपुरी , जिल्हा नाशिक यांची नेमणूक करण्यात 
येत आहे . 


२० 


कस्टोडियन श्री . मिलींद परदेशी , सहकार अधिकारी , श्रेणी -१ 
यांनी या कार्यालयाकडील दिनांक 
२ ९ मे २०२१ रोजीच्या आदेशातील 
सूचनांनुसार कार्यवाही करावयाची आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ एप्रिल २०२२ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत केला आहे . 

ईगतपुरी , २५ एप्रिल २०२२ . 


सुधारित आदेश 

क्रमांक आस्था / क . २१ / त्र्यंबकेश्वर आदि सेवा / नोंदणी रद्द / सुधा . आदेश / 
७६२ / सन २०२२ – मी , अर्चना सौंदाणे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ईगतपुरी , जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
त्र्यंबकेश्वर आदिवासी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , त्र्यंबकेश्वर , 
लुका त्र्यंबकेश्वर , जिल्हा नाशिक ( अवसायनात ) या संस्थेवर 
कस्टोडियन म्हणून श्री . बाळासाहेब जाधव तत्कालीन सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ईगतपुरी , जिल्हा नाशिक यांची नियुक्ती 
करण्यात आलेली होती . ते शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले 
असल्याने सदर आदेशात अंशत : बदल करण्यात येऊन त्यांचेऐवजी 
श्रीमती अर्चना सौंदाणे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ईगतपुरी , 
जिल्हा नाशिक यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . 


कस्टोडियन श्रीमती अर्चना सौंदाणे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ईगतपुरी यांनी या कार्यालयाकडील दिनांक २ ९ मे २०२१ 
रोजीच्या आदेशातील सूचनांनुसार कार्यवाही करावयाची आहे . 


ईगतुपरी , २५ एप्रिल २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / ( डी ) / ३३२ / सन २०२२ 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अधिसूचित करतात की , जय जवान जय किसान दूध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , पिंप्री बु.प्र . दे , तालुका 
चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३३२ / २०२२ असा आहे व नोंदणी दिनांक ३ जून २०२२ ही 
आहे . 


जळगाव , २३ मे 


अर्चना सौंदाणे , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ईगतपुरी , जिल्हा नाशिक . 


२०२२ . 


आदेश 

क्रमांक जेजीए / पीसीआर / एजीआर / ( ओ ) / ( डी ) / ३३१ / सन २०२२ 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अधिसूचित करतात की , शिव दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , वडगाव मुलाणे , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक 
२४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था 
असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / पीसीआर / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३३१ / २०२२ असा आहे व नोंदणी दिनांक २३ मे २०२२ ही 
आहे . 


जळगाव , ३ जून २०२२ . 


रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ २१ 

वाचावे .-- ( ६ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र . जिदुविअ / जळगाव / 

सहकार / दूध उत्पादक संस्था / मध्यंतरीय आदेश / १८२ / 
२०२२ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ चे मध्यंतरीय 
आदेश . 

जळगाव असा आदेश देतो की , जय भवानी दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , कुसुंबे खु . , तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेस संदर्भिय क्रमांक ६ अन्वये अवसायनाचे या कार्यालयाकडील 
मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / जळगाव / सहकार दुध उत्पादक 
संस्था / मध्यंतरीय आदेश / १८० / २०२२ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ चे 
मध्यंतरीय आदेश हा कायम करीत आहे . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / दूध उत्पा संस्था / अंतिम आदेश / 
८४७ / सन २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव असा आदेश देतो की , राजे संभाजी दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , पिंपळगाव बु . , तालुका भडगाव , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेस संदर्भिय क्रमांक ६ अन्वये अवसायनाचे या 
कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / जळगाव / सहकार 
दूध उत्पादक संस्था / मध्यंतरीय आदेश / १८२/२०२२ , दिनांक ३ 
फेब्रुवारी २०२२ चे मध्यंतरीय आदेश हा कायम करीत आहे . 


तसेच संदर्भ क्रमांक ६ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
मी , या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . डी . डी . मोरे , 
लिपिक जळगाव अधिन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , सहकारी 
संस्था ( पदुम ) , वर्ग -२ , जळगाव यांनी या आदेशान्वये सदर संस्थेचे 
अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा / 
नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत 
आदेश करीत आहे . 


सदरचे आदेश आज दिनांक ३ जून २०२२ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 

जळगाव , ३ जून २०२२ . 


वाचावे .-- ( ६ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र . जिदुविअ / जळगाव / 
सहकार / दूध उत्पादक संस्था / मध्यंतरीय आदेश / १८० / 
२०२२ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ चे मध्यंतरीय 
आदेश . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / दुध उत्पा संस्था / अंतिम आदेश / 
८४८ / सन २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 


तसेच संदर्भ क्रमांक ६ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
मी , या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . डी . डी . मोरे , 
लिपिक जळगाव अधिन जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था 
( पदुम ) , वर्ग -२ , जळगाव यांनी या आदेशान्वये सदर संस्थेचे 
अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून सदर संस्था विसर्जनाचा / 
नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या कार्यालयास सादर करणेबाबत 
आदेश करीत आहे . 


सदरचे आदेश आज दिनांक ३ जून २०२२ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


जळगाव , ३ जून २०२२ . 


रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक प्रशासन / कै . आनंद दला पा . ग्रापत / नोंदणी रद्द / २१२ / 
सन २०२२. - मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एरंडाल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये कै . आनंद दला पाटील ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , आडगाव , तालुका एरंडोल , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए / ईडील / आरएसआर / ( आय ) / 
८५७ , दिनांक १७ जानेवारी २००५ असा असून या संस्थेचे अवसायक 
यांनी अवसायकांच्या अंतिम अहवालानुसार या सहकारी संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झालेली 
आहे असे समजण्यात यावे , ही संस्था निगमनिकाय अस्तित्वात 
म्हणून 
असल्याचे बंद झाले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 

सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . 
संजय पाटील , सहकार अधिकारी ( द्वितीय श्रेणी ) , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एरंडोल यांची श्री स्वामी समर्थ ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भातखेडे , तालुका एरंडोल , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

जळगाव , ३१ मार्च २०२२ . 


२२ 


अंतिम आदेश 

क्रमांक प्रशासन / साने गुरुजी / संस्था / अं . आ . / कार्यवाही / सन २०२२. 
- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एरंडाल , 
तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( दोन ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून साने गुरुजी सहकारी गृहतारण 
संस्था मर्यादित , एरंडोल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील दिनांक २१ मार्च २०२२ 
चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . एम . डी . 
डाबेराव , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था ( विणकर ) , एरंडोल यांची 
साने गुरुजी सहकारी गृहतारण संस्था मर्यादित , एरंडोल , तालुका 
एरंडोल , जिल्हा जळगाव या संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 


तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) नुसार संस्थेच्या अधिकारी पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर 
आणि योग्य दाव्यावर संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून 
आल्यास ती सर्व संपत्ती चिजवस्तू किंवा कारवाई योग्य व्यवसाया 
संबंधातील सर्व पुस्तके दस्तऐवज अवसायक यांच्या स्वाधीन करावेत . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ एप्रिल २०२२ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 

एरंडोल , २५ एप्रिल २०२२ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक प्रशासन / श्री स्वामी समर्थ ग्रा . पत / अं.आ. / कार्यवाही / २५४ / 
सन २०२२. - मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एरंडाल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( दोन ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून श्री स्वामी समर्थ ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भातखेडे , तालुका एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेचा अवसायनाचा या कार्यालयाकडील दिनांक 
३१ मार्च २०२२ चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत असून महाराष्ट्र 


तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) नुसार संस्थेच्या अधिकारी पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर 
आणि योग्य दाव्यावर संस्थेचा हक्क असेल किंवा असे आढळून 
आल्यास ती सर्व संपत्ती चिजवस्तू किंवा कारवाई योग्य व्यवसाया 
संबंधातील सर्व पुस्तके दस्तऐवज अवसायक यांच्या स्वाधीन करावेत . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ एप्रिल २०२२ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


एरंडोल , २५ एप्रिल २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक एनबीआर / एनओबार / जीएनएल / ( ओ ) / २१५ / ५७१ / सन २०२२ 
- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार जाहीर करतात 
की , दाता मुस्लिम मेहतर सफाई कामगार स्वयंरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एनबीआर / एनबीआर ) / 
जीएनएल / ( ओ ) / २१५ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ३० मे २०२२ 


गुलाब पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , एरंडोल , 

तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव . 


असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व कलम १२ ( १ ) 
अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील कलम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण व उपवर्ग इतर या 
उपवर्गात करण्यात येत आहे . 


जळगाव , ३० 


मे 
२०२२ . 


सचिन खैरनार , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


Order 

No. HKW / E.L. & M.L./7278/2022.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Sr. Name and Designation of Nature and Period of Leave 
Judicial Officers 

No. 


1 


1 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


3 


4 


2 


Shri . P. K. Kharate , 
9th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 

Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. B. Remane , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . S. V. More , 

2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 


Shri . S. H. Khade , 

Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Akole . 


3 


Ahmednagar , 4th June 2022 . 


Medical Leave from 31st May 2022 
to 2nd June 2022 . 


Medical Leave Ex post facto from 
25th May 2022 to 27th May 2022 
suffixing holiday on 28th May 2022 . 


Earned Leave from 31st May 2022 
to 2nd June 2022 with permission 
to leave headquarter from 30th May 
2022 after office hours to 3rd June 
2022 before office hours . 


Medical Leave Ex post facto from 
20th May 2022 to 21st May 2022 . 


२३ 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 
4 


Shri . D. R. Dande , 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . D. R. Dande , 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . N. K. Kharade , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrirampur . 


Smt . M. M. Gangurde , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Sangamner . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


MILIND V. KURTADIKAR , 

District Jude - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


२४ 


Sr. 

No. 


No. HKW / E.L . & M.L./7048/2022.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is pleased 
to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ ते आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


1 


Name and Designation of 
Judicial Officers 


2 


Shri . B. B. Toshniwal , 
Ad hoc District Judge - 1 

and Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Order 


Ahmednagar , 30th May 2022 . 


Nature and Period of Leave 


3 


Medical Leave from 24th May 2022 
to 26th May 2022 Ex post facto . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 
4 


Shri . D. S. Ghumare , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 
Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


